विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पनवेल व 
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर या 
पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/(२५७/१४)/१/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक संकीर्ण २०१४/(२५७/१४)/मशि-१, 
दिनांक ०१.०९.२०१५ 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक संकीर्ण २०१४/(२५७/१४)/मशि-१, 
दिनांक ०४.१२.२०१५ 
३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक संकीर्ण २०१४/(२५७/१४)/१/मशि-१, 
दिनांक १२.४.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/(२५७/१४/१/मशि-१, 
दिनांक १२.४.२०१८ अन्वये डॉ. राजेंद्र धामणस्कर यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण, सोलापूर या पदाचा कार्यभार याद्वारे संपुष्टात आणण्यात येत असून त्यांच्याकडे डॉ. रमा भोसले 
यांना कार्यमुक्त केल्याने रिक्‍त होणाऱ्या सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पनवेल या पदाचा कार्यभार तात्पुरत्या 
स्वरुपात, सदर शासन आदेझाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांसाठी किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत खालीलप्रमाणे सोपविण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनांम सहसंचालक पदाचा तात्पुरता 
कार्यभार 
he SI. राजेद्र | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोकण 
धामणस्कर सोलापूर विभाग, सोलापूर विभाग, पनवेल 


तसेच वरीलप्रमाणे रिक्‍त होणाऱ्या सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर या पदाचा तात्पुरत्या 
स्वरुपात अतिरिक्‍त कार्यभार, सदर शासन आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांसाठी किंवा महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत खालील अध्यापकाकडे 
त्यांच्या नावासमोरीळ रकान्यात दर्शविल्याप्रमाणे सोपविण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव मूळ पदनाम सहसंचालक पदाचा तात्पुरता 
अतिरिक्त कार्यभार 


aa श्री. श्रीनिवास धुरे | सहयोगी प्राध्यापक, सिडनहम | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
महाविद्यालय, मुंबई सोलापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/(२५७/१४)/१/मशि-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२१४१२००१६३७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Manisha Pravin Kini 


Manisha ८८५ डा 
P ravi Nn Kj all Gibhrozcesddebadoonsersiaoestioed, 


Date: 2018.12.14 12:07:31 +05'30 


(म.प्र.किणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

६. संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. सर्व विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण). 

८. प्राचार्य, सिडनहेम महाविद्यालय, मुंबई. 

९. कुलसचिव, महाराष्ट्रातील सर्व अकृषि विद्यापीठे 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/सोलापूर 

१२. सहसचिव (विशि), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. डॉ. रमा भोसले, सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल 
१४. डॉ. राजेंद्र धामणस्कर, सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर विभाग, सोलापूर 
१५. श्री. श्रीनिवास धुरे, सहयोगी प्राध्यापक, सिडनहँम महाविद्यालय, मुंबई 
१६. निवडनस्ती (मशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


